नोंदणी व मुद्रांक विभागातील सह दुय्यम निबंधक 
वर्ग-२/सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार तीन 
लाभांच्या सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा 
पहिला लाभ मंजूर करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : आस्थाप-२०२२/१९२०/प्र.क्र.४२०/म-१ (धोरण) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार इमारत), मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ: १) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,महा.राज्य,पुणे यांचे पत्र क्र.का.९/आस्था-४/वर्ग-२ 
आश्वासित/६७६/२०२१, दि.३०.०३.२०२१ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:-वेतन-१९९९/प्र.क्र.२/९९/सेवा-३, दि.२०.०७.२००१ 
3) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९(भाग-४)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१,दि.२६.३.२००४ 
४ वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.वेतन-११९९/प्र.क्र.०३/२०१९/सेवा-३,दि.०२.०३.२०१९ 


प्रस्तावना: - 

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्याकडून संदर्भ क्र.१ अन्वये प्राप्त नोंदणी 
व मुद्रांक विभागातील सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२/ सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सातव्या 
वेतन आयोगानुसार तीन लाभांच्या सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला लाभ मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


वित्त विभाग,शासन निर्णय दिनांक २ मार्च २०१९ अन्वये सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
शासकीय कर्मचारी/अधिकाऱ्यांना १०,२० व 30 वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर तीन लाभांची “सुधारित सेवांतर्गत 
आश्वासित प्रगती योजना” दिनांक ०१.०१.२०१६ पासून लागू करण्यात आली आहे. 

सदर योजनेनुसार नोंदणी व मुद्रांक विभागातील सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२/सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२ 
संवर्गातील अधिकाऱयांना (गट -ब वेतन श्रेणी ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४००) या पदावर सलग १० वर्षाची नियमित 
सेवा पूर्ण झालेल्या खालील १७ अधिका-यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला लाभ (वेतनश्रेणी-१५६००- 
३९१००, ग्रेड पे ५४००) मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ. । कर्मचाऱ्याचे नाव व | पदनाम व | सेवेत रुजू | पहिली पदोन्नती | दुसरी पदोन्नती आश्वासित प्रगती 
क्र. | पदनाम वेतनश्रेणी झाल्याचा दिनांक | पदनाम, दिनांक | पदनाम, दिनांक व |योजनेच्या 
व वेतनसंरचना | वेतनसंरचना पहिल्या/दुसऱ्या 
लाभाचा प 
दिनांक 
१. । श्री.बी.के.खांडेकर | दु.नि.श्रे.२ २४.३.१९९४ दु.नि.श्रे.१ स.दु.नि.वर्ग-२ १७.५.२०१७ 
१४००-४०-१८०० ६.६.२००३ १७.५.२००७ 
५५००-१७५- | ९३००-३४८००- 
९००० ९४४०० 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप-२०२२/१९२०/प्र.क्र.४२०/म-१ (धोरण) 


२. | श्री.ओ.व्ही.जांभळे | दु.नि.श्रे.२ ७.४.१९९४ दु.नि.श्रे.१ स.दु.नि.वर्ग-२ १७.५.२०१७ 
१४००-४०-१८०० १.१२.२००३ १७.५.२००७ 
५५००-१७५- | ९३००-३४८००- 
९००० ९४४०० 
३. | श्री.एस.बी.पाटील | दु.नि.श्रे.२ ७.४.१९९४ दु.नि.श्रे.१ स.दु.नि.वर्ग-२ १७.५.२०१७ 
१४००-४०-१८०० १.१२.२००३ १७.५.२००७ 
५५००-१७५- | ९३००-३४८००- 
९००० ९४४०० 
४. | श्री.आर.एन.चौधरी | दु.नि.श्रे.२ ३०.३.१९९४ दु.नि.श्रे.१ स.दु.नि.वर्ग-२ १७.५.२०१७ 
१४००-४०-१८०० १.१२.२००३ १७.५.२००७ 
५५००-१७५- | ९३००-३४८००- 
९००० ९४४०० 
५. | श्री.एस.एस.देशमु | दु.नि.श्रे.२ ६.४.१९९४ दु.नि.श्रे.१ स.दु.नि.वर्ग-२ १७.५.२०१७ 
ख १४००-४०-१८०० १.१२.२००३ १७.५.२००७ 
५५००-१७५- | ९३००-३४८००- 
९००० ९४४०० 
६. | श्री.यु.के.शिदे दु.नि.श्रे.२ १२.४.१९९४ दु.नि.श्रे.१ स.दु.नि.वर्ग-२ १७.५.२०१७ 
१४००-४०-१८०० १.१२.२००३ १७.५.२००७ 
५५००-१७५- | ९३००-३४८००- 
९००० ९४४०० 
७. | श्री.के.ए.मगर दु.नि.श्रे.२ ३०.३.१९९४ दु.नि.श्रे.१ स.दु.नि.वर्ग-२ १७.५.२०१७ 
१४००-४०-१८०० १.१२.२००३ १७.५.२००७ 
५५००-१७५- | ९३००-३४८००- 
९००० ९४४०० 
८. | श्री.एस.ए.साटम | दु.नि.श्रे.२ ६.४.१९९४ दु.नि.श्रे.१ स.दु.नि.वर्ग-२ १७.५.२०१७ 
१४००-४०-१८०० २४.११.२००३ । १७.५.२००७ 
५५००-१७५- | ९३००-३४८००- 
९००० ९४४०० 
९. | श्री.आर.बी.मुळे = | दु.नि.श्रे.२ ४.४.१९९४ दु.नि.श्रे.१ स.दु.नि.वर्ग-२ १७.५.२०१७ 
१४००-४०-१८०० १.१२.२००३ १७.५.२००७ 
५५००-१७५- ९३००-३४८००- 
९००० ९४४०० 
qo. | श्री.व्ही.जी.विचारे | दु.नि.श्रे.२ ७.४.१९९४ दु.नि.श्रे.१ स.दु.नि.वर्ग-२ १७.५.२०१७ 
१४००-४०-१८०० १.१२.२००३ १७.५.२००७ 
५५००-१७५- ९३००-३४८००- 
९००० ९४४०० 
११. | श्री.आर.के.पाटील | दु.नि.श्रे.२ १५.५.१९९४ दु.नि.श्रे.१ स.दु.नि.वर्ग-२ १७.५.२०१७ 
१४००-४०-१८०० १.१२.२००३ १७.५.२००७ 
५५००-१७५- | ९३००-३४८००- 
९००० ९४४०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप-२०२२/१९२०/प्र.क्र.४२०/म-१ (धोरण) 


१२. | श्री.के.एस.कांबळे | दु.नि.श्रे.२ १२.४.१९९४ दु.नि.श्रे.१ स.दु.नि.वर्ग-२ १७.५.२०१७ 
१४००-४०-१८०० ३.१२.२००३ १७.५.२००७ 
५५००-१७५- | ९३००-३४८००- 
९००० ९४४०० 
१३. | श्री.एस.एस.मानभा | दु.नि.श्रे.२ ०२.४.१९९४ दु.नि.श्रे.१ स.दु.नि.वर्ग-२ १७.५.२०१७ 
व १४००-४०-१८०० ८.१२.२००३ १७.५.२००७ 
५५००-१७५- ९३००-३४८००- 
९००० ९४४०० 
१४. | श्री.व्ही.डी.गांगुड|॑ | दु.नि.श्रे.२ ०८.४.१९९४ दु.नि.श्रे.१ स.दु.नि.वर्ग-२ १२.५.२०१८ 
१४००-४०-१८०० ८.१२.२००३ १२.५.२००८ 
५५००-१७५- ९३००-३४८००- 
९००० ९४४०० 
१५. | श्री.एस.डी.सोनवणे | तंत्र सहायक | २४.१०.१९९६ आश्वासि प्रगती | स.दु.नि.वर्ग-२ या | २४.१०.२०१६ 
विभागीय अभियंता योजनेचा पदावर नोंदणी | (दुसरा लाभ) 
व दूरचित्रवाणी पहिला लाभ | खात्यातसमावेडाना 
सेवा,औरंगाबाद दि.२४.१०.२०० | ने रुजू दिनांक 
५५००-१७५-९००० ८ रोजी प्राप्त | १४.७.२००९ 
झाला आहे. ज्येष्ठतेसाठी 
२०.१.२०१० 
९३००-३४८००- 
४४०० 
१६. | श्री.एस.जे घार्गे दु.नि.श्रे.२ ०७.७.१९९४ दु.नि.श्रे.१ स.दु.नि.वर्ग-२ २६.५.२०२० 
१४००-४०-१८०० १.१२.२००३ २६.५.२०१० 
५५००-१७५- | ९३००-३४८००- 
९००० ९४४०० 
१७. | श्री.आर.एम.गायक | दु.नि.श्रे.२ २४.६.१९९३ दु.नि.श्रे.१ स.दु.नि.वर्ग-२ ०३.४.२०१६ 
वाड १४००-४०-१८०० १.१.२००३ ३.४.२००६ 
५५००-१७५- | ९३००-३४८००- 
९००० ९४४०० 


०२. 


नाही. 


सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभामुळे संबंधित अधिका-यांच्या जबाबदारीत आणि कर्तव्यामध्ये वाढ 
होत नसली तरी त्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. ०२.०३.२०१९ मधील तरतुदीच्या अधीन राहून नियमित 
पदोन्नतीप्रमाणे पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतन संरचनेत वेतन निश्चितीचा लाभ मिळेल.या योजनेअंतर्गत वरिष्ठ वेतन 
संरचना दिल्यानंतर वेतननिश्चिती नियमित पदोन्नतीप्रमाणे होईल. मात्र त्याच वेतनसंरचनेत नियमित कार्यात्मक 
पदोन्नती मिळाल्यानंतर पुन्हा वेतननिश्चितीचा लाभ देय होणार नाही. 
प्रत्यक्ष पदोन्नती नाकारलेल्या अथवा नियमित पदोन्नतीस अपात्र ठरलेल्या अधिकाऱ्यांना या योजनेचा ळाभ 
देय होणार नाही. या योजनेतंर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी दिल्यानंतर प्रत्यक्ष पदोन्नती नाकारलेल्या वा पदोन्नतीस अपात्र 
ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेला लाभ काढून घेण्यात येईल.मात्र दिलेल्या लाभाची वसूली करण्यात येणार 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः आस्थाप-२०२२/१९२०/प्र.क्र.४२०/म-१ (धोरण) 


०३. या आदेशान्वये कालबध्द पदोन्नती / सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा ळाभ देण्यांत आलेल्या 
अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पीएवाय-१०८२/सीआर-११००/- (एक)/एसईआर-३, 
दि. ०६/११/१९८४ व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक वेपूर -२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि. २०/०२/२०१९ नुसार वेतन 
निश्चितीचा विकल्प द्यावयाचा असल्यास तो त्यांनी हे आदेश निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत 
देण्यात यावा. 
०४. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी वरील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या 
पदाच्या वेतन संरचनेतील वेतन निश्चिती त्यांनी दिलेल्या विकल्पानुसार करुन त्यांना या योजनेचा लाभ त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांक व वेतनसंरचेनुसार देण्यात यावा. 

सदर शासन आदेश या विभागाची नस्ती क्रमांक आस्थाप-२०२२/१९२०/प्र.क्र.४२०/म-१(धोरण) वर वित्त 
विभागाने अनौ./संदर्भ क्रमांक ३६३/२२/सेवा-३, दि.२३/०८/२०२२ अन्वये दिलेल्या अभिप्रायाच्या अनुषंगाने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०२२८१२५७१२३४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SATYANARAYAN 
SHIVPRASAD BAJAJ = 


(सत्यनारायण बजाज) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
२. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
३. महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
४. महालेखापाल, 9/2 (लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
५. संबंधित अधिकारी (नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत). 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, 
७. निवडनस्ती म-१(धोरण), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


